अनिवार्य संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर 
करण्याची अंतिम मुदतवाढ ठरविणेबाबत 
व शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना 
अतिप्रदान करण्यात आलेल्या रकमेच्या 
वसूलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान), 
शासन निर्णय क्रमांक - मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ 
दिनांक - २६ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ - १. शासन अधिसुचना, सामान्य प्रशासन विभाग,क्रमांक सेप्रनि-१०९८/प्र.क्र.9/९८/१२, 
दि.२५ जानेवारी, १९९९, 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.५/२००१/३९, 
दि.२० जुले, २००२, 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंसं/नस्ती ०४/२२४/३९, दि.०५ मे, २००७, 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान),पत्र क्रमांक-मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९, 
दि.२० नोव्हेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना - 


१ संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसुचनेनुसार राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क 
मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले 
आहे. 


२) संदर्भ क्र.३ नुसार संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदतवाढ ३१ डिसेंबर, 
२००७ पर्यंत करण्यात आली होती. सदर मुदतीला मुदतवाढ देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव प्राप्त 
झाले होते. 


३) संदर्भक्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी विहित मुदतीत संगणक 
अर्हता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशा अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. तथापि, ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी विहित मुदतीत संगणक अर्हता 
प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांची वेतनवाढ रोखणे आवर्यक होते, परंतू ती रोखण्यात न आल्यामुळे 
अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाच्या वसूलीस संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये स्थगिती देण्यात आली 
होती. याबाबत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 


अ) राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना 
संगणक अर्हता प्रमाणपत्र सादर करण्यास संदर्भ क्र.3 येथील शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९ 


अंतिमपणे देण्यात आलेली दि.३१/१२/२००७ पर्यंतची मुदतवाढ हीच अंतिम मुदतवाढ 
समजण्यात यावी. 

ब) ज्या राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील सेवानिवृत्त/कार्यरत 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केलेले नाही, 
अज्ञा SONY PHARMA वेतनवाढ रोखणे आवश्‍यक होते. तथापि त्यांची वेतनवाढ 
रोखण्यात न आल्यामूळे अतिप्रदान करण्यात आलेल्या वेतनाची वसूली करण्यात यावी. सदर 
शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.४ येथील दि.२० नोव्हेंबर, २०१८ रोजीचे पत्र अधिक्रमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०११२६१५३५४३०६११ असा आहे. हा आदेशा 
डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jyotsna Mukund Madekar 

yots na Mukund १६५ f Maharashtra, ou-DIT Dep 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4933ea9398d593ec3e965535e1a043d4fal180d8a396e 


Madekar 1000 
(ज्योत्स्ना माडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 


) 
) 
) 
) 
) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


(> 


o~ 


पु 


प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, 

प्रबंधक,उच्च न्यायालय (मुळ शाखा) मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा) मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१०) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

११)महाळलेखापाल 9/2 लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१२)महालेखापाल 9/2 लेखा व परीक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

93) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) 
) 


£33) 


S 


S 


2) 


98) ud पोळीस आयुक्त, 
q4) ud विभागीय आयुक्त, 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मातंसं २०१८/प्र.क्र.५३/से-५/३९ 


१६) ud जिल्हाधिकारी, 
१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 
१८)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


20) Wd नगरपालिका/परिषदांचे मुख्याधिकारी, 

२१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित, 
२२) सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

२३) निवडनस्ती-से५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


